आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत बांधील 
स्वरुपाच्या बाबीकरीता निधी वितरण. 
(कार्यक्रम खर्च-मागासवर्गीय कल्याण) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र. ०२/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १७ मे, २०२१. 


वाचा :- 
१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८ /अर्थ-३, दि.०६.०४.२०२१ 
२. शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र. बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.०७.०४.२०२१, 
२८.०४.२०२१ 
प्रस्तावना : - 


“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक,२०२१”यास विधानमंडळाने मंजुरी दिळेली असुन महाराष्ट्राचे 
राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे. त्यानुषंगाने वित्त विभागाने संदर्भाधीन क्रमांक १ 
येथील शासन परिपत्रकास अनुसरून वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण 
(BEAMS) वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेल्या निधी मर्यादेत आदिवासी विकास विभागाच्या 
संदर्भाधिन क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये कार्यक्रम खर्चातर्गत समाविष्ट योजनांसाठी खालील 
प्रमाणे बाब निहाय निधी उपलब्ध करुन दिलेला आहे. 


उद्दीष्ट/बाब निधी मर्यादा 
०१-वेतन, ३६- सहायक अनुदाने (वेतन) १५% 
०२-मजुरी, ०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी देयक, १०- कंत्राटी सेवा, १३- ५% 
कार्यालयीन खर्च, १४- भाडेपट्टी 


आता वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर (BEAMS) बाब क्र.०२-मजुरी, 
०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी देयक, १०- कंत्राटी सेवा, १३-कार्यालयीन खर्च, १४- भाडेपट्टी व कर 
यावरील खर्च भागविण्यासाठी अर्थसंकल्पीत तरतुदींच्या ५ टक्के इतका वाढीव निधी वितरणासाठी 
उपलब्ध करुन दिलेला आहे. सदर निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


झासन निर्णय : - 


आदिवासी विकास विभागाच्या “कार्यक्रम खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-५ या खाली सोबतच्या 
विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांकरीता बांधील स्वरुपाच्या बाबीसाठी रकाना 
क्रमांक-५ प्रमाणे अर्थसंकल्पीत तरतुदींच्या ५ टक्के इतका वाढीव निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी 
यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणाळीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी 


संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना 


संबंधिता मार्फत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 


पुस्तिकेमधील तरतुदी व सर्व अटी शर्तीचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध 


करुन दिलेल्या निधी मर्यादेत व संदर्भाधिन दि.०६.०४.२०२१ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 


प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५१२१४५२०४३९२४ असा आहे. हा ATS 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ravindra Digambarro 
Aute 


Ravindra 
Digambarro 
Aute 


ernment Of Maharashtra, 
Department, 
‘Maharashtra, 


1f453c9a1c5a89d 
3f2c6e69e25f4108 


(रविंद्र दि. औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव. 

२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव. 

३. सर्व अपर मुख्य सचिव,नियोजन/ वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

५. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

६. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


८. सर्व जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन विकास समिती. 

९. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

१०. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१२. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

१४. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१५. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि. १७.०५. २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ. योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट २०२१-२२ । सदरशा.नि.न्वये | नियंत्रक 
क्र. क्रमांक साठीची वितरीत अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय | करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
Ea 2 3 1 Sa दु & 


मागणी क्रमांक-टी-५ 


२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण,०२-अनुसूचित 


जमातीचे कल्याण 
| (09)(09) आदिवासी विकास | ०६-दुरध्वनी, १००००.०० ५००.०० | आयुक्‍त, 
आयुक्तालय - क्षेत्रीय वीज व पाणी आदिवासी 
यंत्रणांचे बळकटीकरण शुल्क विकास, 
(कार्यक्रम खर्च १०-कंत्राटी ६०००.०० 300,00] नाशिक 
(22249383) सेवा 
93- 420000,00 G000,00 
कार्यालयीन 
खर्च 
१४-भाडेपट्टी व १५०००.०० ७५०.०० 
कर 
एकूण (२२२५ १३९३) १५१०००.०० ७५५०.०० 
२ | (०२)(२४) अनुसूचित जमाती | ०२-मजूरी ९००.०० ४५.०० आयुक्त, 
प्रमाणपत्र तपासणी ०६-दुरध्वनी, ४६२२. 239.90 आदिवासी, 
(कार्यक्रम खर्च)(२२२५४१२२) | वीज व पाणी संशोधन व 
शुल्क प्रशिक्षण 
१०-कंत्राटी ३००००.०० १५००.०० संस्था, पुणे 
सेवा 
१३- २९१००.०० १४५५.०० 
कार्यालयीन 
खर्च 
१४-भाडेपट्टी व ७०८१.०० ३५४.०५ 
कर 
एकूण (२२२५ ४१२२) ७१७०३.०० ३५८५.१५ 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि. १७.०५. २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ. योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट २०२१-२२ | सदरशा.नि.न्वये नियंत्रक 
क्र क्रमांक साठीची वितरीत अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय | करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
as २ ३ a दु & 
3 (०१)(५९) आदिवासी ०६-दुरध्वनी, १४००००.०० ७०००.०० | आयुक्त, 
मुलांसाठी व मुलींसाठी । वीज व पाणी आदिवासी 
शासकीय वसतीगृह शुल्क विकास, 
(कार्यक्रम खर्च) १०-कंत्राटी १०००००.०० ५०००.००|| नाशिक 
(२२२५डी७२५) सेवा 
93- G0000,00 3000,00 
कार्यालयीन 
खर्च 
एकूण (२२२५ डी ७२५) ३०००००.०० १५०००.०० 
४ | (०१)(६०) आश्रमशाळा | ० २-मजूरी ५००००.०० २५००.०० आयुक्‍त, 
समुह(कार्यक्रम खर्च) | 2 ६- दुरध्वनी, व्ल्ल Byoo,co| आदिवासी 
(२२२५डी७३४) तीज व पाणी विकास, 
शुल्क नाशिक 
93- 400000 ,00 ५०००.०० 
कार्यालयीन 
खर्च 
१४-भाडेपट्टी व ५००००.०० २५००.०० 
कर 
एकूण (२२२५ डी ७३४) २९००००.०० १४५००.०० 
एकूण मागणी क्रमांक-टी-५ ८१२७०५.०० ४०६३५.१५ 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


